उप सचिव पदावरून सह सचिव 
पदावर तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः ससप-१३२१/प्र.क्र.५९/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १५ जून, २०२१ 


आदेडा 


खालील उप सचिवांना या आदेशाच्या दिनांकापासून सह सचिव पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत 


असून त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ५ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागामध्ये 


करण्यात येत आहे.- 
अ. उप सचिवांचे नाव जात | सध्याचा विभाग सह सचिव पदावर 
क्र. प्रवर्ग पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचा 
विभाग 
हिंग २ ३ 8 ५ 
श्री. शुध्दोधन दगडू आहेर अ.जा. | पर्यावरण विभाग पर्यावरण विभाग 
श्री. अरुणकुमार शिवपुत्रप्पा बेळगुद्री | खुला सार्वजनिक | प्रपत्र बढती- मा.मुख्यमंत्री 
बांधकाम विभाग । सचिवालयातील सह सचिव 
पदावर 
३ | ST. संजय शंकरराव इंगळे खुला । उद्योग, ऊर्जाव | उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
कामगार विभाग विभाग 
४ | aft. मंगेश मंजाभाऊ शिदे खुला | वित्त विभाग । प्रपत्र बढती-मा.मंत्री, अन्न व 
औषध प्रशासन यांचे खाजगी 
सचिव 
५ | श्री. व्यंकटेश माधव भट खुला गृह विभाग गृह विभाग 
६ श्री. बाळासाहेब किसन रासकर इ.मा.व. | कृषिव पदुम कृषि व पदुम विभाग 
विभाग 
श्री. विजय दत्तात्रय शिदे इ.मा.व. | वित्त विभाग वित्त विभाग 
८ | श्री. भटू संभू वानखेडे अ.जा. सामान्य प्रपत्र बढती- प्रादेशिक 
प्रशासन विभाग | विभागीय चौकशी अधिकारी, 
पुणे विभाग, पुणे 
९ श्री. दत्तात्रय रामभाऊ कहार भ.ज.ब | उच्चवतंत्र | उच्चव तंत्र शिक्षण विभाग 
शिक्षण विभाग 
qo | डॉ. माधव विठ्ठलराव वीर खुला | महसूल व वन महसूल व वन विभाग 
विभाग 
११ | श्री. केलास विनायकराव बिलोणी खुला | जलसंपदा जलसंपदा विभाग 
विभाग 
१२ | श्री. रामचंद्र कोंडीबा धनावडे खुला । गृहनिर्माण प्रपत्र बढती- मा.मंत्री, 
विभाग आदिवासी विकास यांचे 
खाजगी सचिव 
१३ | ait. सुग्रीव संभाजी धप खुला | कृषिवपदुम कृषि व पदुम विभाग 
विभाग 
१४ | श्री. विजयकुमार लक्ष्मण लहाने खुला | सार्वजनिक | सार्वजन य॒ विभाग 


आरोग्य विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः ससप-१३२१/प्र.क्र.५९/का.१४ 


अ. उप सचिवांचे नाव जात । सध्याचा विभाग सह सचिव पदावर 
क्र. प्रवर्ग पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचा 
विभाग 
१५ | श्री. श्रीराम दत्तात्रय यादव खुला सामान्य सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रशासन विभाग 
१६ | al. सुबराव नारायण शिंदे खुला आदिवासी आदिवासी विकास विभाग 
विकास विभाग 
१७ श्री. सूर्यकांत किसन निकम खुला पर्यावरण व पर्यावरण व वातावरणीय 
वातावरणीय बदल विभाग 
बदल विभाग 
१८ | श्री. राहुल विजय कुलकर्णी खुला सामान्य सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रशासन विभाग 
१९ | श्री. कैलास अर्जुन गायकवाड खुला गृह विभाग गृह विभाग 
२० | श्री. WHAT काळुराम साबळे इ.मा.व. | गृह विभाग गृह विभाग 
२१ | श्री. संजय धनंजय तवरेज इ.मा.व. सामान्य । प्रपत्र बढती- परीक्षा नियंत्रक 
प्रशासन विभाग | व सह सचिव, महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोग 
२२ | ait. रविंद्र वसंत गुरव इ.मा.व. | उद्योग, ऊर्जा व | उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
कामगार विभाग विभाग 
२३ | श्री. जमीर अहमद शोख खुला | वित्त विभाग प्रपत्र बढती- मा.मंत्री, 
अल्पसंख्यांक विकास व 
औकाफ, कौ.वि.,रो.व उ. 
यांचे खाजगी सचिव 
२४ | श्री. राजेंद्र शंकरराव पवार खुला | शालेय शिक्षणव | शालेय शिक्षण व क्रोडा 
क्रीडा विभाग विभाग 
२५ | श्री. दिपक शिवाजीराव देसाई खुला | नियोजन विभाग नियोजन विभाग 
२६ | श्री. राजेंद्र मोतीराम होळकर खुला | सार्वजनिक । प्रपत्र बढती- मा.सभापती, 
आरोग्य विभाग | महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे 
विशेष कार्य अधिकारी 
२७ | श्री. प्रशांत जगदीशा साजणीकर इ.मा.व | जलसंपदा जलसंपदा विभाग 
विभाग 
२८ | श्री. रविराज विष्णू फल्ले इ.मा.व. | महसूल व वन महसूल व वन विभाग 
विभाग 
२९ | श्रीमती मुग्धा नितीन धुरी खुला । वित्त विभाग वित्त विभाग 
३० | श्रीमती रोहिणी सखाराम भालेकर खुला सामान्य सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रशासन विभाग 
३१ | al. लक्ष्मीकांत गोपाळराव ढोके अ.जा. । आदिवासी आदिवासी विकास विभाग 
विकास विभाग 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः ससप-१३२१/प्र.क्र.५९/का.१४ 


२. सर्वश्री अ.शि.बेळगुद्री, मं.मं.शिंदे, भ.सं.वानखेडे, रा.कों.धनावडे, सं.ध.तवरेज, ज.अ.शेख व 


रा.मो.होळकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून 


काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम ४०, परिशिष्ट-२, अट क्र.१८ नुसार 


तात्पुरत्या स्वरूपात प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात येत आहे. सदर तरतुदीनुसार प्रपत्र बढतीचा कालावधी हा 


आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांचा राहील. त्यानंतर सदर अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयीन विभागात हजर होणे 
आवर्यक राहील. 
३. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या 


निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली 


आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१६-ब यांच्या शासन निर्णय 


दि.७.५.२०२१ मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.५.२००४ च्या स्थितीनुसार 


निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात येत 
आहेत. 


४. सदर अधिकाऱ्यांना सह सचिव पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात 
येत आहे.- 
(अ) सदर अधिकार्‍्यांविरुध्द आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरू 
झालेली नाही. 


(ब) प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी सह सचिव 


संवर्गात रिक्त पद उपलब्ध नसल्यास या आदेशातील कनिष्ठतम अधिकाऱ्यांला पदावनत 


करण्याच्या अधीन सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. 


(क) सदरची पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव देण्यात 
आली आहे. 
(©) या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही 


हक्‍क प्राप्त होणार नाहीत. 


(इ) सदर पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ 


व विशेष अनुमती याचिका क्र.२५१८१/२०१८ व त्यातील आय.ए. क्र.२५९०/२०१९ मध्ये होणाऱ्या 


निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


(ई) सदर पदोन्नती मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील प्रलंबित असलेल्या रिट पिटीशन (स्टॅम्प) 


क्र.१०८७६/२०२१ व रिट पिटीडान (स्टॅम्प) क्र.१०८७८/२०२१ यामधील आय.ए.(स्टॅम्प) क्र. 


१०९१०/२०२१ व १०९११/२०२१ तसेच रिट PART (स्टॅम्प) क्र.१०९०९/२०२१ मध्ये होणाऱ्या 


निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


५. पदोन्नत अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागाने सह सचिव पदावर रूजू करून घेऊन त्याबाबतच्या आदेशाची 


प्रत या विभागास अवगत करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः ससप-१३२१/प्र.क्र.५९/का.१४ 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०६१५१८२९५७१००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by SUCHITA MOHAN MAHADIK 
=IN, 0=G it Of Maharashtra, ou=GENERAI 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SUCHITA MOHAN °° 
MAHADIK 


68419/07 1b! 
MAHADIK 
Date: 2021.06.15 18:41:48 +05'30" 
(सु मो. महाडिक) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

३. अममु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

५. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 

६. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, ५ १/२, ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, 
महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई-२१ 

. सह/ उप सचिव (आस्थापना), सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

८. संबंधित अधिकारी, विभागामार्फत 

निवड नस्ती, सग्रंहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


